Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १४ ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी २० , २०१८ / फाल्गुन १ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये १८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ . 


आदेश 


क्रमांक नामपा- २०१८ - प्र . क्र . १३- नवि - २६ . 


ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिकेच्या शहर बस सेवेसाठी नियुक्त विविध कंत्राटदार आणि या कंत्राटदारामार्फत नियुक्त कर्मचा-यांकडून दिनांक 
२० - ०२- २०१८ पासून संपावर जात असल्याबाबत आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका यांना नोटीस दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ ( सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम १२ ) चे कलम २ च्या खंड ( अ ) 
च्या उपखंड ( एक), ( चार ) व ( पाच ) च्या तरतुदीनुसार या सेवा अत्यावश्यक आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सेवेअंतर्गत असलेल्या कंत्राटदार आणि त्यांच्या कर्मचा-यांकडून होणारा संप हा सदर अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करू 
शकतो ; 


___ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , उक्त उपक्रमांकडून पुरविण्यात येणा- या सदर अत्यावश्यक सेवातील संपास बंदी 
घालणे लोकहिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे ; 


म्हणून , आता महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ ( सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम १२ ) चे कलम २ खंड ( अ) च्या 
उपखंड ( एक ), ( चार ) व ( पाच) यासह कलम ४ चे पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीस अधीन राहून महाराष्ट्र शासन याद्वारे नागपूर महानगरपालिकेतील 
उक्त अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत असलेल्या कंत्राटदार आणि त्यांच्या कर्मचा -यांकडून होणा- या संपास मनाई करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . गोखले , 
सह सचिव . 


ना .- एक - अ- १ ( १६९८ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


